जी.डी.सी.अँण्ड ए. परिक्षेसाठी मंजूर 
केलेल्या 2 अस्थायी पदांना 
दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२३/प्र.क्र.9०/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.9३/५स, 
दि.१९/९/२०२२ 


३) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/जीडीसीओ/ 
अस्थायीपदे /मुदतवाढ/५०/२०२२, दि.९/१/२०२३ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८/२/२०२३ 


शासन निर्णय :- 

जी.डी.सी.अँण्ड ए. परिक्षेसाठी मंजूर केलेल्या २ अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१९/९/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२३- 
२०२४ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, खाली नमूद केलेली २ अस्थायी पदे 
दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदाचे नांव पदांची संख्या 
मुख्य लिपिक ae 
२ | कनिष्ठ लिपिक १ 
एकूण २ 


२. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन (०१) (09) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था (दत्तमत २४२५००११)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा 
व त्याखालील सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.८/२/२०२२ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२३/प्र.क्र.9०/५स 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२२३१५४७१७११०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY & 
(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

८ 

९ 


. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती- कार्यासन पस. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


